RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४ - १० , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/ एसआर-१८ / ३५६७/ २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, शेवगेडांग ग्रामपंचायतीतील बोरीचीवाडी पाडा / पाड्यांचा 

समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह यांनी महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 
रोजी शेवगेडांग ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बोरीचीवाडी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


वि ( एच) ४० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४- १० , शके १९ ४२ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी, गाव शेवगेडांग (बोरीचीवाडी) 


, 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


-- 


गट नंबर १८० 


गट नंबर १८३, १८२ 


खाजगी मालकी 


२ 


पश्चिम : गट नंबर १८५ 


३ 


दक्षिण : गट नंबर १७७, १७८ 


४ 


उत्तर 


गट नंबर २०२, २०५ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 
विभागीय 

आयुक्त , 
नाशिक. 


नाशिक , १६ मार्च २०२० . 


- 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/एसआर-१९/ ३५६९/२०२०. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, भावली खुर्द ग्रामपंचायतीतील तांबडमाळवाडी, धामडकीवाडी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 
रोजी भावली खुर्द ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या तांबडमाळवाडी, धामडकीवाडी पाडा / पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह 

यांची संबंधित नोंदणीकृत 
मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४- १० , शके १९ ४२ 


३ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी , गाव भावली खुर्द ( तांबडमाळवाडी, धामडकीवाडी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर १८४ व १८५ 


कंपार्टमेंट नंबर ३१० 


वहिवाटीचा रस्ता 


२ 


पश्चिम : गट नंबर २०८ व २० ९ 


३ 


दक्षिण : गट नंबर २११ 


४ 


उत्तर 


: गट नंबर १९ ८ 


ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र 

वगळून उरलेले क्षेत्र 

मूळ गाव म्हणून 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १६ 


मार्च २०२० . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/दिंडोरी/ एसआर-१५/ ३५६२/ २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, कोहाटे ग्रामपंचायतीतील बरडवस्ती पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ रोजी कोहाटे 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बरडवस्ती पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


- 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४- १० , शके १९ ४२ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव कोहाटे ( बरडवस्ती) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गाव रस्ता 


गट नंबर १ ९ २ 


२ 


पश्चिम : गट नंबर १ ९ १ 


३ 


दक्षिण : गट नंबर १ ९ ३, १९ ६ 


४ 


उत्तर 


: गट नंबर १८६, १८४, १८३, 


१७ ९ - ब , १७८ , १७४, १७३ , 


१७२, १७१, १७० , १६८ . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त, 


नाशिक . 


नाशिक , १६ मार्च २०२० . 


, 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-८८/ ३५६३/ २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा 

समूह गाव म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते 
आणि ज्याअर्थी, अंबोली ग्रामपंचायतीतील बोंबिलटेक पाडा / पाड्यांचा 

समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह यांनी महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १ जुलै २०१७ 
रोजी अंबोली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बोंबिलटेक पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे 
आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा 

समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक, पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४ - १० , शके १९ ४२ 


५ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव अंबोली ( बोंबिलटेक ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: गट नंबर १०० , ११६, ११७ 


७८ 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ३२ , ३३, ३७ , ३८ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


३ 


उत्तर 


-- 


गट नंबर १०२, ७६ 


३३.५७ हे . आर 


, 


४ 


दक्षिण : गट नंबर २८ , ८७ 


-- 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १६ 


मार्च २०२० . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


समूह गाव 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/ एसआर-१६/ ३५६४/२०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह , वाडी / 
वाड्यांचा 

म्हणून 

विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, शेवगेडांग ग्रामपंचायतीतील फणसवाडी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 
रोजी शेवगेडांग ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या फणसवाडी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


- 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४- १० , शके १९ ४२ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी , गाव शेवगेडांग (फणसवाडी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: कुशेवगाव शीव गट नंबर ४१४ 


गावठाण 


२ 


पश्चिम : म्हसुर्ली शीव गट नंबर ९ २, ९ १ 


सदर वाडीचे 

एकूण 

क्षेत्र 


३ 


दक्षिण : बुवाचीवाडी शीव गट नंबर ३९ ८ , ३९९ 


११५.७१ हे . आर 


४ 


उत्तर 


: बोरीचीवाडी शीव गट नंबर ३०२ , २७६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 
विभागीय 

आयुक्त , 
नाशिक. 


नाशिक , १६ मार्च २०२० . 


- 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/ एसआर-१७/ ३५६६/ २०२०. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 
आणि ज्याअर्थी, शेवगेडांग ग्रामपंचायतीतील बुवाचीवाडी पाडा / पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह यांनी महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २३ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 
रोजी शेवगेडांग ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बुवाचीवाडी पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४- १० , शके १९ ४२ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव शेवगेडांग ( बुवाचीवाडी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


-- 


गट नंबर ३ ९ ६ 


गावठाण 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ३९ १ , ३९ २ 


सदर वाडीचे 

एकूण 

क्षेत्र 


३ 


दक्षिण : गट नंबर ४४६ 


४२१.४२ हे . आर 


४ 


उत्तर 


गट नंबर ३ ९ ४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक. 


नाशिक , १६ मार्च २०२० . 


- 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/दिंडोरी/ एसआर-१४/ ३५६०/ २०२०.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह, वाडी / 
वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, महाजे ग्रामपंचायतीतील शृंगारपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ रोजी महाजे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या शृंगारपाडा / पाड्यांचा समूह, 

वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


- 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४- १० , शके १९ ४२ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव महाजे ( शृंगारपाडा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


-- 


गट नंबर ४०७, ४०८ 


पाडा 


२ 


पश्चिम : गट नंबर ४०४ 


३ 


दक्षिण : गट नंबर ३ ९ ६ 


४ 


उत्तर 


: गट नंबर ४०५, ४०४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


, 


नाशिक . 


नाशिक, १६ मार्च २०२० . 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ नुसार अधिसूचना. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या 
तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे नेरी बु./ एसआर -११४ /२०१६.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन /मौजे नेरी बु./ एसआर-११४/ 
२०१६, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग , जळगाव , तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४ - १० , शके १९ ४२ 


९ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर, मौजे नेरी 


बु . 


कलम ११ नुसार 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


प्राथमिक अधिसूचना 


१ 


२ 


जिल्हा जळगाव 


हे . आर 


. 


२७/१ पैकी 


० ४० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्प धरण विभाग, जळगाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे नेरी बुद्रुक , तालुका जामनेर, जिल्हा 
जळगाव येथील वाघूर प्रकल्पाचे जलाशयाखाली बुडीत असल्याने भूसंपादन 


, 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे खादगाव/ एसआर -२४३/ २०१८. - ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ प्र. क्र . 
७७/ अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


प्रस्ताव . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन- निरंक, 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश - निरंक , 


येईल ; 


टीप .- 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 

निरीक्षण , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , 
जळगाव व कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगाव 
यांचे कार्यालयात करता येईल. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे 
विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘दोन मध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


( २ ) 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनीचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


( ३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


( ४) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

डॉ . अविनाश ढाकणे , 

जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित प्रशासन, जळगाव. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या 
अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची ‘ चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘पाच मध्येदिलेला आहे ; 


- 


जळगाव , २३ एप्रिल २०२० . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४ - १० , शके १९४२ 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 


अनुसूची - तीन 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


विस्थापन नाही . 


अनुसूची - चार 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


मौजे खादगाव, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव येथील वाघूर 
प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन . 


येईल ; 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव. 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, आकाशवाणीजवळ , 


- 


जळगाव , तालुका 

-जिल्हा जळगाव . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : कमांक मुख्यभुअ/ एसआर/२४३/ २०१८, दिनांक 
२५ जून २०१८ . 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग, जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


टीप .-- प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 

कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग , जळगाव यांचे 
कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अनुसूची - एक 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 


जमिनीचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन . 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , गाव खादगाव 


जळगाव , २३ एप्रिल २०२० . 


ला . ला . क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


हे . आर 


२९९/ २- ब पै . 


० ३० 


O 


३० 


कलम ११ नुसार 


अनुसूची - दोन 


प्राथमिक अधिसूचना 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


जिल्हा जळगाव 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे खादगाव, तालुका जामनेर, जिल्हा 
जळगाव येथील वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन , 


क्रमांक भूसंपादन/मौजेहिवरखेडे बु./ एसआर-२४५/ २०१८. - ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४ - १० , शके १९ ४२ 


११ 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


येईल ; 


याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ प्र. क्र . 
७७/ अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


. 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


-- 


येईल ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘ दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , जळगाव 


, 


भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


शक्यता आहे ; 


जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर, गाव हिवरखेडे बु. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या 
अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


ला . ला . 


पोट - खराबा 


अंदाजित 


भूमापन / 
गट क्रमांक 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 


हे . आर 


जोडलेल्या अनुसूची ‘ चार मध्ये दिलेला आहे ; 


३ पै . 


O 


२६ 


० ०१ 


0 


२७ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन . 


-- 


अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण -चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हिवरखेडे बु. , तालुका जामनेर , 
जिल्हा जळगाव येथील वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन/ पाणीपुरवठा 


१२ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४ - १० , शके १९ ४२ 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही. 


अनुसूची - चार 
मौजे हिवरखेडे बु., तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव येथील 
वाघूर प्रकल्पाच्या जलाशयासाठी संपादन . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव . 


ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांनी 
प्रसिद्ध केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत 
प्राप्त झालेली नाही ; आणि 

उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 
यांची खात्री झाली आहे. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १९, पोट 
कलम (१) च्या तरतुदींन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, परिशिष्ट तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसन 
क्षेत्र म्हणून 

निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, 
पुनर्वसन योजनेचा सारांश परिशिष्ट चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी,नंदुरबार 
भाग, नंदुरबार यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध 
राहतील. 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग , जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, आकाशवाणीजवळ, 
जळगाव , तालुका 

-जिल्हा जळगाव . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : कमांक मुख्यभुअ/ एसआर/२४५/ २०१८ , दिनांक 
२५ जून २०१८ . 


टीप .-- प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 

कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगाव यांचे 
कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग, जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट - एक 
जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , मौजे सोनारे दिगर 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन . 


गट नंबर 


संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


जळगाव , २३ एप्रिल २०२० . 


हे . आर 


१५/१ 


O 


२१ 


१५/२ 


० १५ 


, 


१५/३ 


० २१ 


१६ 


० ३५ 


१८ 


O 


३ ९ 


१ ९ 


० ४५ 


।। 


२३ 


० २३ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १९ अन्वये घोषणा . 
जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक भूसंपादन/ कावि -१०१/ मौजे सोनारे दिगर/ एसआर-०४/ २०१९ 
२०२०.- ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांनी खालील परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम ११ अन्वये मौजे 
सोनारे दिगर , तालुका नवापूर येथील नागन मध्यम प्रकल्प, उजवा 
कालवा या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याची किंवा आवश्यक 
असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक अधिसूचना दिनांक ५ जून 
२०१९ रोजी प्रसिद्ध केली आहे आणि ; 


१३४/४ 


० ५३ 


१४१ 


१ १० 


१४२ 


० २० 


.. 


० ३० 


१४५/३ 
१४६/३ 


० ४३ 


१४७ 


० ४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४- १० , शके १९ ४२ 


१३ 


परिशिष्ट - एक 


उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( सामान्य ) यांजकडून 


गट नंबर 


चालू 
संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


जिल्हा धुळे 


१ 


२ 


हे . आर 


१४ ९ 


० ६० 


१५० 


.. 


०६१ 


१५१/१ 


.. 


० १ ९ 


.. 


० 


१६ 


१५१/२ 
१५२/२ 


क्रमांक भूसंपादन/ कावि/ एसआर-७३/ २०१८. - ज्याअर्थी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम 
३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


.. 


० ६२ 


.. 


१८७ 


० २४ 


१८ ९ / १ 


.. 


० ४१ 


१ ९ ० 


.. 


० २३ 


१ ९ १/ १ 


० २३ 


१ ९ १ / २ 


.. 


० ४६ 


८ ७२ 


एकूण क्षेत्र .. 
परिशिष्ट - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी त्याची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘ दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 


प्रकल्पाचे नाव : नागन प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी जमीन 
संपादन प्रस्ताव . 

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे सोनारे दिगर , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे. 

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे 
अपेक्षित आहे. 


: 


शक्यता आहे ; 


परिशिष्ट - तीन 


विस्थापन नाही. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


परिशिष्ट - चार 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट चार मध्ये दिलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणेपासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाहीत . 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 

परिशिष्ट - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही. 


डॉ . राजेंद्र भारुड , 

( भा . प्र . से .), 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची ‘पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


नंदुरबार, १३ मार्च २०२० . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४ - १० , शके १९ ४२ 


परिशिष्ट २ 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


येईल ; 


प्रकल्पाचे नाव : इंदिरा गांधी हॉस्पीटल येथील आरक्षण क्रमांक 


२८ . 


: 


प्रस्तावाचे प्रयोजन : मौजे शिरपूर, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे 
इंदिरा गांधी हॉस्पीटल येथील आरक्षण क्रमांक २८ , सिटी सर्व्हे नंबर 


३०६१, ३०६२, ३०६२ ( अ ) खाजगी जमीन संपादनाबाबत . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे 


परिशिष्ट ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब 
राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील 
निरंक आहे . 


परिशिष्ट ४ 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहे त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( सामान्य), धुळे यांच्या कार्यालयात 
नोंदवाव्यात. 


, 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
( सामान्य), धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन. - इंदिरा गांधी 
हॉस्पिटल येथील आरक्षण क्रमांक २८ , गावाचे नाव शिरपूर, तालुका 
शिरपूर, जिल्हा धुळे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव, 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामिण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


परिशिष्ट १ 


प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे जमीन संपादनाचा तक्ता 


जमिनींचा तपशील 


परिशिष्ट ५ 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव शिरपूर 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 


सिटी सर्व्ह 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


नंबर 


प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकीय नियुक्त करण्यात आलेली नाही. 


१ 


२ 


चौ. मी . 


मधुमती सरदेसाई- राठोड, 

उपजिल्हाधिकारी , 
भूसंपादन ( सामान्य), धुळे . 


३०६१ 


.. 


६१२.०० 


३०६२ 


४३६.५० 


३०६२ - अ 


धुळे, ५ जून २०२० . 


६ ९ .४० 


एकूण .. 


१११७.९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४ - १० , शके १९ ४२ 


१५ 


अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून 
देवळाली- प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली- प्रवरा 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ (१ ) अन्वये 


पुरवणी अ 


क्रमांक कावि/ प.क्र ./ नगररचना-७२३/ २०२०.- अध्यक्ष, देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली-प्रवरा, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर 
यांचेकडून देवळाली-प्रवरा नगरपरिषदेची ( दुसरी सुधारित) विकास योजना, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -१६१२/ ५२४ (न)/ पुनर्बाधणी क्रमांक ६०/ प्र. क्र . १०५/ २०१२/ नवि -९ , दिनांक ३० मार्च २०१३ अन्वये केलेली आहे . 

आता प्रस्तुत मंजूर ( दुसरी सुधारित ) विकास योजनेमध्ये देवळाली -प्रवरा नगरपरिषदेने , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी सर्वसाधारण 
सभेने मंजूर केलेला ठराव क्रमांक ५ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये खालीलप्रमाणे 
गौण फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित गौण फेरबदल 


१ 


२ 


मधील एकूण 


. 


देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद , देवळाली-प्रवरा यांचे हद्दीतीलमंजूर देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली-प्रवरा यांचे हद्दीतील मंजूर 
विकास योजनेमध्ये गट नंबर १० ९ ५ मधील 

एकूण क्षेत्र २ हेक्टर विकास योजनेमध्ये गट नंबर १० ९ ५ 

क्षेत्र २ हेक्टर 
४७ आर , शेती तथा ना -विकास क्षेत्र आहे. 

४७ आर पैकी क्षेत्र हेक्टर ९ २ आर शेती तथा ना -विकास या 

क्षेत्रातून वगळण्यात येऊन “निवासी” क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करणे आहे. 
वरील गौण फेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशे नागरिकांच्या अवलोकनार्थ देवळाली-प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली-प्रवरा, तालुका राहुरी, 
जिल्हा अहमदनगर यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास खुले ठेवण्यात आले आहेत . 

प्रस्तुत गौण फेरबदलाबाबत कोणाच्या काही हरकती / सूचना असतील तर त्या त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. नगरपरिषदेमार्फत सदरचा प्रस्ताव शासनास 
मंजुरीसाठी सादर करणेपूर्वी सदरच्या सूचना / हरकतींबाबत विचार केला जाईल. मुदतीनंतर आलेल्या सूचनांचा / हरकतींचा विचार केला 
जाणार नाही. 


/ 


/ 


सत्यजित चंद्रशेखर कदम , 


अध्यक्ष , 
देवळाली- प्रवरा नगरपरिषद, देवळाली- प्रवरा, 

तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर . 


देवळाली- प्रवरा , १७ जून २०२० . 


DEOLALI-PRAVARA MUNICIPAL COUNCIL , DEOLALI-PRAVARA 


Under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Appendix A 


क्रमांक कावि/ प.क्र ./ नगररचना-७२३/२०२०.- From the President of Deolali - Pravara Municipal Council , taluka 
Rahuri, district Ahmednagar (Second Revised) Development Plan of Deolali-Pravara Municipal Council 
has been sanctioned by the Urban Development Department of Government of Maharashtra vide it s 
Notification No. TPS - 1612/524 ( N)/ RECON. No. 60 /CR-105 ( N) ( B)/ 2012/ UD-9 , dated 30th March 2013. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून २५ ते जुलै १, २०२० / आषाढ ४- १० , शके १९४२ 


Now , the Deolali-Pravara Municipal Council has proposed following Minor Modification in the said 
Development Plan under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
as Council resolved vide it s Council Resolution No. 5 , dated 28th February 2020 . 


Proposed Minor Modification 


Existing Proposal in Sanctioned 

Development Plan 


2 


In the Sanctioned Development Plan ofDeolali 
Pravara Municipal Council , City Gat No. 1095 it s 
total area of 2 Hectares 47 Ares is reserved for 
"AgriculturalZone / No Development Zone " . 


In the Sanctioned Development Plan of Deolali 
Pravara Municipal Council, City Gat No. 1095 it s 
total area of 2 Hectares 47 Ares is reserved for 
" AgriculturalZone / No Development Zone " . Out 
of the total area of said Gat No. 0 Hectare 92 
Ares is to be deleted from “ Agricultural and No 
DevelopmentZone" and included in "Residential 
Zone " . 


The part of plan showing aforesaid Proposed Minor Modification is kept open for inspection for 
the public during the office hours on all working days in the office of the Deolali- Pravara Municipal 
Council . 


Those , who have suggestions / objections on the proposal of aforesaid Minor Modification , may 
submit their suggestions / objections to Deolali- Pravara Municipal Council in writing within one month 
from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette . The suggestions/ 
objections will be considered by the Council before submitting the Proposed Modification to the 
Government for sanction . Any suggestions / objections received after time limit will not be considered . 


SATYAJIT CHANDRASHEKHAR KADAM , 

President, 
Deolali- Pravara Municipal Council , 
Deolali -Pravara , taluka Rahuri , 

district Ahmednagar. 


Deolali - Pravara , 17th June 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


